RNINo.MAHBIL/ 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक १३ ] 


गुरुवार ते 


. 


[ पृष्ठे २ 


बुधवार , 

डिसेंबर ५-११, २०१ ९ / अग्रहायण १४-२०, शके १ ९ ४१ 
[ किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन, मुंबई, दिनांक २९ नोव्हेंबर , २०१ ९ 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान. 


क्रमांक २१५५३/ क - १. — भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १८७ च्या खंड (३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल , महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती व महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष यांच्याशी विचारविनिमय करून, याद्वारे विधानमंडळ 
सचिवालयातील “ दूरध्वनीचालक " गट - क या पदाच्या सेवाप्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नियम करीत आहेत : 

( १) ( एक ) या नियमांना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील “ दूरध्वनीचालक " गट- क ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१९ असे म्हणावे. 
( दोन ) ते दिनांक १ नोव्हेंबर , २०१९ रोजीपासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल . 
( २) व्याख्या. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 


( अ) “विधानमंडळ सचिवालय " म्हणजे, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


( ब ) “ शासन ” म्हणजे, महाराष्ट्र शासन . 


( क ) “ शासनमान्य प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम " म्हणजे शासन मान्यताप्राप्त संस्थेतून पूर्ण केलेला प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम किंवा शासनाच्या 
व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाची मान्यता असलेला प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम . 


( ड ) “ मागासवर्गीय व्यक्ती " या शब्दप्रयोगाच्या संबंधात “ मागासवर्ग " म्हणजे राज्य शासनाने, या नियमांच्या प्रयोजनार्थ, मागासवर्ग 
म्हणून 

घोषित केलेल्या वर्गाची व्यक्ती. 


( ३) नियुक्ती. — विधानमंडळ सचिवालयातील “ दूरध्वनीचालक " या पदावरील नियुक्ती खालील नमूद पद्धतीने करता येईल 


नामनिर्देशनाद्वारे . -या सचिवालयामार्फत घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धात्मक परीक्षेस प्रवेश मिळण्यासाठी व्यक्तीने खालील विहित 
केलेली अर्हता व पात्रता धारण करणे आवश्यक राहील . 


भाग चार - अ -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ५-११, २०१९ / अग्रहायण १४-२०, शके १९ ४१ 


शैक्षणिक व इतर अर्हता.. 

( एक ) माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ( SSC ) किंवा महाराष्ट्र शासनाने एस.एस.सी. शी समकक्ष म्हणून घोषित 
केलेली अर्हता. 

( दोन ) शासन मान्यताप्राप्त कोणत्याही संस्थेमधून दूरध्वनी यंत्रणेसंदर्भात किमान ३ महिन्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे संबंधित 
संस्थेचे प्रमाणपत्र . 

किंवा 


अन्य संस्थेमधून किमान ३ महिन्यांचा शासनमान्य प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे संबंधित संस्थेचे प्रमाणपत्र . 

( तीन) Panasonic KX - TDA 600 Digital Hybrid Phone System या कार्यप्रणालीचेकिंवा तत्सम अद्ययावत 
कार्यप्रणालीचे ज्ञान असल्यास प्राधान्य . 
( चार ) उमेदवाराची वाणी 

मधुर असावी व उत्तम संभाषण कौशल्य असावे . 
( पाच ) वयोमर्यादा . -ज्या व्यक्तीने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत , परंतु , ३८ वर्षांपेक्षा जास्त नाही आणि मागासवर्गीय 
उमेदवारांच्या बाबतीत ४३ वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही , शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ४५ वर्षापेक्षा जास्त असणार नाही . 

( सहा ) अनुभव.- उमेदवारास किमान एक वर्ष‘ दूरध्वनीचालक या पदावर काम केल्याचा अनुभव असणे आवश्यक . 
( ४ ) परिवीक्षाधीन कालावधी.- " दूरध्वनीचालक " या पदावर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी 
परिवीक्षाधीन राहील. 


( ५ ) मराठी व हिंदी संदर्भातील परीक्षा.- "दूरध्वनीचालक " या पदावर नियुक्ती करण्यात आलेल्या व्यक्तीला त्याबाबतीत करण्यात 
आलेल्या नियमानुसार मराठी व हिंदी परीक्षांमध्ये तो त्या परीक्षा पूर्वीच उत्तीर्ण झालेला नसेल किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात 
आलेली नसेल , तर उत्तीर्ण व्हावे लागेल . 


( ६ ) संगणक संदर्भातील परीक्षा.– “ दूरध्वनीचालक " या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान 
संचालनालयाद्वारे वेळोवेळी विहित केलेली संगणक हाताळणीबाबतची परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेन्द्र ग . भागवत , 
सचिव ( कार्यभार ) , 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


